शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गोवा येथे 
उपचार घेणाऱ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 
रूग्णांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती देणे. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:वैप्रपु-२०१८/प्र.क्र.9१/आरोग्य-४, 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
तारीख: ३१ मार्च, २०१८. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त विषयांकित शाईच्या स्वाक्षरीने दि.२९.०३.२०१८ रोजी निर्गमीत करण्यात आलेला 
शासन निर्णय सोबत जोडलेला आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३३११४०१४७६३१७ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M 


u Balkavde 
fa | (2 DN: CN = Pradip M Balkavde, 0 


= IN, S = Maharashtra, O = 


Government Of Maharashtra, 

B च] kavd OU = Public Health Department 
Date: 2018.03.31 15:51:10 
+05'30' 


UW. Al. बळकवडे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
प्रधान सचिव, आरोग्य विभाग, मंत्रालय, पणजी (गोवा राज्य). 

संचाळक, आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र राज्य, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

५. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बांबोळीम, गोवा राज्य 

६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 


Cc WwW A -5 


शासन निर्णय क्रमांकः वैप्रपु-२०१८/प्र.क्र.9१/आरोग्य-४ 


७. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

८. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 

९. सहाय्यक संचालक (लेखा व प्रशासन), आरोग्य सेवा, मुंबई. 

१०. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय, सिंधुदुर्ग. 

११. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, सिंधुदुर्ग. 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग. 

१३. वित्त विभाग (विनियम कार्यासन) / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. निवडनस्ती ( आरोग्य-४), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 
गोवा येथे उपचार घेणाऱ्या सिंधुदुर्ग 
जिल्ह्यातील रूग्णांना वैद्यकीय 
खर्चाची प्रतिपूर्ती देणे. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:वैप्रपु-२०१८/प्र.क्र.9१/आरोग्य-४, 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई-४००००१, 
दिनांक :- २९ मार्च, २०१८. 


वाचा :- आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, 
मुंबई यांचे जा.क्र.राआसोम/ईएमएस/१२५७८३/१८, दि.२८.०३.२०१८ चे पत्र. 


सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील जनतेला अतिविशिष्ट सेवा घेण्यासाठी जवळचे वैद्यकीय 
महाविद्यालय कोल्हापूर किंवा मुंबई येथे आहे. ही दोन्ही ठिकाणे लांब अंतरावर/घाट रस्त्याची 
आहेत. त्यामुळे, या जिल्ह्यातील जनतेला तातडीच्या वैद्यकीय सुविधेसाठी सीमेलगतच्या 
गोवा राज्यावर अवलंबून रहावे लागते. कोल्हापूर हा सिंधुदूर्ग जिल्ह्याचा लगतचा जिल्हा 
असला तरी घाट रस्त्यामुळे गंभीर रुग्णांना कोल्हापूरला संदर्भित उपचार घेण्यासाठी 
अडचणी येतात. यास्तव, भौगोलिक दृष्ट्या गोवा हे राज्य सिंधुदूर्ग जिल्ह्याला लागून 
असल्याने तिथे गंभीर रुग्ण संदर्भित करणे वेळ आणि आकस्मिकता लक्षात घेता स्वाभाविक 
आहे. यामुळे जिल्ह्यातील बरेचसे रुग्ण वैद्यकीय सेवेकरिता गोवा राज्यातील शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयाला जातात. काही दिवसांपूर्वी सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील 
रुग्णांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गोवा राज्य येथे मोफत उपचार दिले जात होते. 
तथापि, अलिकडेच गोवा राज्याने राज्याबाहेरील रुग्णांना वेगळी फी आकारण्यास सुरुवात 
केल्याने सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील रुग्णांची मोठी गैरसोय होत आहे. या बाबींच्या अनुषंगाने 
सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील गंभीर रुग्णांना योग्य ती वैद्यकीय सुविधा सिंधुदूर्ग जिल्ह्यांत उपलब्ध 
होईपर्यंतच्या कालावधीकरीता, या जिल्ह्यातील रूग्णांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 
बांबोळीम, गोवा राज्य येथे उपचार घेण्यासाठी येणाऱ्या वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील गंभीर रुग्णांना योग्य ती वैद्यकीय सुविधा सिंधुदूर्ग 
जिल्ह्यांत उपलब्ध होईपर्यंतच्या कालावधीकरीता, या जिल्ह्यातील रूग्णांना शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय, बांबोळीम, गोवा राज्य येथे उपचार घेण्यासाठी येणाऱ्या वैद्यकीय 
खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यास प्रायोगिक तत्वावर पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता 
देण्यात येत आहे :- 

(क) सदरहू वैद्यकीय प्रतिपूर्ती सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील नागरिकांसाठीच लागू करण्यात 
येत आहे. 

(ख) सदर वैद्यकीय प्रतिपूर्ती ही केवळ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बांबोलीम, 
गोवा राज्य येथे घेतलेल्या उपचारासाठी देय राहील. 

(ग) सदर वैद्यकीय प्रतिपूर्ती ही बाह्यरुग्ण उपचाराकरीता अनुज्ञेय असणार नाही. 
तसेच ज्या वैद्यकीय सेवा आणि सुविधा सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थांमध्ये 
उपलब्ध आहेत, अशा सेवा सुविधांसाठी सदर वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजने अंतर्गत 
वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय ठरणार नाही. 

(घ) स्वाईन फ्ल्यू, माकडताप (केएफडी), लेप्टोस्पायरोसिस आणि रस्ते अपघात या 
आजाराचे गंभीर रुग्ण कोणत्याही संदर्भ चिठ्ठी शिवाय शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, बांबोळीम, गोवा राज्य येथे उपचार घेऊ हाकतात. सदर रूग्णांनी 
त्याठिकाणी आंतररूग्ण म्हणून उपचार घेतल्यास, त्यांची अधिष्ठाता, शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय, गोवा राज्य यांच्या स्वाक्षरीची वैद्यकीय देयके, जिल्हा शल्य 
चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, सिंधुदूर्ग यांना सादर करण्यात यावीत. सदर योजना 
गोवा राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाशिवाय अन्य कोणत्याही 
रूग्णालयाला लागू राहणार नाही. 

(ड) स्वाईन फ्ल्यू, माकडताप (केएफडी), लेप्टोस्पायरोसिस आणि रस्ते अपघात या 
आजारांशिवाय, इतर आकस्मिक आजारांकरिता शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, गोवा येथे भरती होण्यापूर्वी, संबंधित रुग्णाने नजीकच्या उपजिल्हा 
/ ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिक्षक अथवा जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या 
संदर्भ चिठ्ठीव्दारे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गोवा येथे भरती होणे 
Maa आहे, अन्यथा त्यांच्या वैद्यकीय देयकास मंजूरी दिली जाणार नाही. 

(च) या योजनेचा लाभ, जे रूग्ण महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत 
लाभ मिळण्यास पात्र ठरतील, अशा रूग्णांना अनुज्ञेय राहील. 

(छ) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बांबोलीम, गोवा राज्य या महाविद्यालयाचा 
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये समावेश होईपर्यंतच्या 
कालावधीसाठी सदर वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय राहील. सदर 


महाविद्यालयाचा Sardar महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये 
झाल्यानंतर केवळ स्वाईन फ्ल्यू, माकडताप (केएफडी), लेप्टोस्पायरोसिस आणि 
रस्ते अपघात या चार आजारांसाठीच ही सुविधा चाळू राहील व त्यावरील 
वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती जिल्हा area चिकित्सक यांच्यामार्फत करण्यात येईल. 
(ज) जिल्हा शल्य चिकित्सक, सिंधुदूर्ग यांनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 
gas, गोवा राज्य येथे जिल्ह्यातील संदर्भित रुग्णांची खातरजमा 
करण्याकरिता आणि रूग्णांना मार्गदर्शन करण्याकरीता दोन समन्वयकांची 
नेमणूक करावी. या समन्वयकांनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बांबोलीम, 
गोवा राज्य येथे भरती झालेल्या रुग्णांबाबत सविस्तर माहिती दैनंदिन स्वरुपात 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, सिंधुदूर्ग यांना सादर करावी. सदर रुग्ण सिंधुदूर्ग 
जिल्ह्यातील असल्याची खात्री संबंधित तालुक्‍याचे तालुका आरोग्य अधिकारी 
यांनी करावी. 
२. जिल्हा शल्य चिकित्सक, सिंधुदुर्ग यांनी याबाबतचा योग्य तो सामंजस्य करार 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बांबोलीम, गोवा राज्य यांच्याशी चर्चा करून करावा. सदर 
सामंजस्य करारामध्ये निरनिराळ्या उपचारांवरील प्रतिपूर्तीसाठी निश्चित केलेल्या दरांचा 
अंतर्भाव करावा. 
३. सदर अटींची पूर्तता होते किंवा कसे याबाबतची खात्री जिल्हा शल्य चिकित्सक, 
सिंधुदुर्ग यांनी करावी व याबाबतच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीची देयके कोषागारात सादर 
करुन रुग्णांचे देयक अदा करण्याबाबतची कार्यवाही करावी. 


४. सदर योजना ही वैद्यकीय प्रतिपुर्तीची योजना असल्याने, रूग्णांनी उपचारासाठी 
झालेल्या खर्चाच्या देयकाची रक्‍कम संबंधीत रूग्णालयास प्रथम स्वत: अदा करणे आवश्‍यक 
आहे. त्यानंतर, सदर देयके वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीसाठी ग्राह्य धरण्यात येतील. 
याबाबतच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीकरीता पात्र ठरणारी रक्‍कम लाभार्थ्यांच्या बँक 
खात्यामध्ये थेटपणे जमा करण्यात येईल. (Direct Benefit Transfer) सदरहू वैद्यकीय 
प्रतिपूर्ती योजनाचा लाभ हा शासन निर्णय निर्गमित होण्याच्या दिनांकापासून अनुज्ञेय राहील. 


५. या प्रस्तावावरील खर्च, “मागणी क्र. आर-१, २२१० - वैद्यकीय सेवा वा सार्वजनिक 
आरोग्य, १०१ - रोग प्रतिबंध व नियंत्रण, ०१ - रोग प्रतिबंध व नियंत्रण, (१५) (०६) पटकी 
नियंत्रण कार्यक्रम (राज्य क्षेत्र, (२२१० ०६२९) (योजनेत्तर), १३ - कार्यालयीन खर्च” या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


६. प्रस्तुत तरतुद जिल्हा शल्य चिकित्सक, सिंधुदुर्ग यांच्या अधिनस्त ठेवण्याबाबतची 
कार्यवाही सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थसंकल्प व प्रशासन), मुंबई यांनी करावी. 


७. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक:विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३ /विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील, 
वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग - पहिला, उपविभाग-तीन मधील अनुक्रमांक - 
४ येथील नियम क्र. २७ (२) अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्राधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Stole 


(प्र. मो. बलकवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 

, महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
. आयुक्त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
. प्रधान सचिव, आरोग्य विभाग, मंत्रालय, पणजी (गोवा राज्य). 

संचालक, आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र राज्य, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

, अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बांबोळी, गोवा राज्य 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

८. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 

९. सहाय्यक संचालक (लेखा व प्रशासन), आरोग्य सेवा, मुंबई. 
१०.जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय, सिंधुदुर्ग. 

११.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, सिंधुदुर्ग. 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग. 

१३. वित्त विभाग (विनियम कार्यासन) / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. निवडनस्ती ( आरोग्य-४), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


SGM अ. ल ७०७ A -O 


त्‌ 


